भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांची 
बदलीने व नियुक्‍तीने पदस्थापना 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः आयपीएस-०३१५/प्र.क्र.७८/पोल-१ 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०००३२ 
तारीख: ०६ जुन, २०१५ 


IIR आदेठा- 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने 


प्रशासकीय कारणास्तव खाली नमूद केलेल्या अधिकाऱ्याची शासन आदेशा क्र. आयपीएस०३१५/ 


प्र.क्र.७८(२)/पोळ-१, दि.१३.०५.२०१५ अन्वये बदलीने पदस्थापना करण्यात आली होती. या 


आदेशातील खालील अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेत बदल करण्यात येत असून सुधारित पदस्थापना 


खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे : 
अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नांव पूर्वीची पदस्थापना  । सुधारित पदस्थापना 
| . | श्री.एस.एस. सोळंके । पोलीस आयुक्त, अमरावती पोलीस उप महानिरीक्षक 
(दि.१३.०५.२०१५ च्या आदेशान्वये | (मुख्यालय), तुरुंग, पुणे 
दिलेली पदस्थापना) 


२. श्री.राजकुमार व्हटकर, भापोसे, पोळीस उप महानिरीक्षक (नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत) यांची पोलीस 


आयुक्‍त, अमरावती शहर या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


३. हे आदेश महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम,१९५१ च्या कलम २२न(१) व २२न(२) च्या तरतूदीनुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहेत 


शासन आदेशा क्रमांकः आयपीएस-०३१५/ प्र.क्र.9८/पोळल-१ 


oe सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०६०६१४५०३३१४२९ असा आहे. हा BTS 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


(9 . Digitally signed by Charushila 
G h a ru 5 h | | a Chandrakant Tambekar 
DN: CN = Charushila Chandrakant 
Tambekar, C = IN, S = 


Chandrakant serene 35 cosets 
Tambekar 


Date: 2015.06.06 16:26:21 +05'30' 


(चारुशीला तांबेकर) 
सह सचिव, गृह विभाग 

Wa, 

१. महासंचाळक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ / २, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 

३. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.राज्यमंत्री, गृह (शाहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अ.मु.स.(गृह) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

७. सर्व संबंधित अधिकारी 

८. सर्व संबंधित कार्यालय 

९. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१०.सहाय्यक संचालक (भापोसे कक्ष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.निवड नस्ती, पोल-१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


